महाराष्ट्र विकास सेवा , गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची विनंती 
बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.४४/२०२१/आस्था-३ (अ) 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, २५, FMAM पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
तारीख: २७ एप्रिल,२०२१. 


शासन आदेशा :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४ 
मधील तरतुदींनुसार खाळील अधिकाऱ्याच्या बदलीचे आदेश शासन देत आहे. बदलीनंतर संबंधित 


अधिकाऱ्याची नियुक्ती त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र .३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत 
आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण | बदलीने पदस्थापनेचे पद व शरा 

क्र. केलेले पद व ठिकाण ठिकाण 

[2 | 2 ३ ak स्का 

१ » श्री.साहेबराव दत्तराव कांबळे , गठ विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 


सहायक गट विकास अधिकारी |रोहयो,गट-ब, जिल्हा परिषद 


(नियुक्‍तीशिवाय) हिंगोली 


२. उपरोक्त आदेशातील नमूद अधिकाऱ्यानी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा . 
तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 
१०८२/ २५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे . त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.४४/२०२१/आस्था-३ (अ) 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्याने नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा दिनांक 
शासनास कळवावा. संबंधित अधिकारी विहित कालावधीत नियुक्तीच्या पदावर रुजू न झाल्यास 
संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा 
प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


ह. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥१8॥१8/७5॥1॥/8.90४.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०४२७१०५८३८५९२० असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by RAJENDRA NATHA 
SAVANE 

R AJ F N D R DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0a2ac5ab6ca0075cc776c90ec 
03925f2eb8727640eacf31 1 beb6f68d6 
3939303, postalCode=400032, 

A N AT LH A street=MANTRALAYA , MUMBAI, 
serialNumber=f049989dbbef93340e9e 
dd88af960a0963746d42baa5c948405b 
62e821529a99, ou=NA, 

S AVA N F o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=RAJENDRA NATHA SAVANE 
Date: 2021.04.27 15:06:36 +05'30' 

(रा.ना.सवने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) 
४.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 
५.महाळेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली 
७. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली 
८.संबंधित अधिकारी (द्वारा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली) 
९.कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग 
१०. निवड नस्ती (आस्था-३ अ) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


